विभागाच्या अधिपत्याखालील शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालये व रुग्णालये यांना अग्निप्रतिबंधक 
उपाययोजना करण्यासाठी IOT Device / Smart 
Optimizer टर्न की तत्वावर बसविण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : अग्निसु-२०२३/प्र.क्र.८१/प्रशा-१, 
गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 
९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१. 
दिनांक : २६ सप्टेंबर, २०२४ 
वाचा: १ आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र.संवैशिवसं/,.७.॥वतााश 
अग्निशमणयंत्रणा/१०७/आय-प/२३, दिनांक १६.०२.२०२३ 
२) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र.संवैशिवसं/ A.V.Trading 
अग्निशामणयंत्रणा/१३७२/आय-प/२३, दिनांक 30.04.2023 
३) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र.संवैशिवसं/ A.V.Trading 
अग्निशमणयंत्रणा/३५१२/आय-प/२३, दिनांक ०१.११.२०२३ 
४) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व आयुष, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.संवैशिवसं/ 
अग्निप्रतिबंधक सहमती/२०२४/आय-प/२४,दिनांक १३.०३.२०२४ 
५) मा. उच्चस्तरीय सचिव समिती बैठक, दिनांक १९.०८.२०२४ रोजीच्या बैठकीचे 
इतिवृत्त. 
शासन निर्णय: 


विभागाच्या अधिपत्याखालील ११ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये येथील 
अग्निप्रतिबंधक उपाययोजना करण्यासाठी सार्वजनिक इमारतीमधील शॉर्ट सर्किट तसेच इतर 
विद्युत दोषांमुळे आग लागण्याच्या घटनांना आळा घालण्याकरीता प्रतिबंधक उपाययोजना 
करण्याबाबत IOT Device / Smart Optimizer टर्न की तत्वावर बसविण्यासाठी मा.उच्चस्तरीय 
सचिव समितीने त्यांच्या दिनांक १९.०८.२०२४ रोजीच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार रुपये 
९०,८२,७०,८१७/- (रुपये नव्वद कोटी, ब्याऐंशी लक्ष, सत्तर हजार, आठडो सतरा मात्र) (सर्व 
करांसहीत) इतक्या किंमतीच्या अंदाजपत्रकास या शासन निर्णयान्वये खालील संस्थांना पुढील 
अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. तसेच संस्थांमध्ये स्थापित करण्यात येत 
असलेल्या यंत्राची (Device) संख्या 10 KVA, 15 KVA & 30 KVA याबाबतची माहिती “ परिशिष्ट 
अ” सोबत जोडली आहे. 


अ.क्र कामाचे नाव अदांजित किंमत 
(सर्व करांसहीत) 


he Estt.No.H11080/2023-24, Providing & Installation of} १०,६२,२७,८८२ 
powereasy Smart Optimizer at various deartments at Grant 
Medical College, Sir J.J.Group of Hospital, Byculla, Mumbai 


२ | Estt.No.163/2023-24, Providing & Installation of powereasy ६,०४,८०,८३३ 
Smart Optimizer at various deartments at Govt. Medical 
College, Jalgaon, Tal and Dist-Jalgaon 


3 | Supply, Installation, Testing & Commissioning of IOT Based} १०,२९,६२,९९१ 


शासन निर्णय क्रमांकः अग्निसु-२०२३/प्र.क्र.८१/प्रशा-१ 


अ.क्र कामाचे नाव अदांजित किंमत 
(सर्व करांसहीत) 
Smart Optimizers at B.J.Govt.Medical College, Pune 
७ | Estt.No.122007 of 2023-24, Providing & Installation of IOT ८,१८,६६,५०० 
Based Smart Optimizers in the Govt. Medical College and 
Hospital, Chatrapati Sambhajinagar 
4 | Estt.No.OW/2023-24, Providing & Installation of powereasy ५,८४,०३,०९९ 
Smart Optimizer at Dr.Shankarraao Chavan Government 
Medical College, Nanded 
६ | Providing Supply, Installation, Testing & Commissioning of ८,९०,९१,९८३ 
IOT Based Smart Optimizers at Indira Gandhi Government 
Medical College & Hospital, Nagpur 
(9 | Providing Supply, Installation, Testing & Commissioning of} १२,८५,६५,८७८ 
IOT Based Smart Optimizers at Government Medical College, 
Nagpur 
८ | Providing Supply, Installation, Testing & Commissioning of ५,८६,६१,६९० 
IOT Based Smart Optimizers at GMC (101019 Dist.Gondia 
Q | Providing Supply, Installation, Testing & Commissioning of (9,08, 88,283 
IOT Based Smart Optimizers for Government Medical College, 
At.Akola Dist. Akola 
Ba Supply, Installation, Testing & Commissioning of IOT Based ७,४४,९८,४२८ 
Smart Optimizers at Government Medical College, Chandrapur 
I Supply, Installation, Testing & Commissioning of IOT Based (9,90 ,&19,280 
Smart Optimizers at Hospital Building in the premises of 
Shri. V.N.G.M. College, Yavatmal, Dist. Yavatmal 
एकूण ९०,८२,७०,८१७७ 
अटी :- 
१) सदर काम करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्काबाबत पुर्तता करण्यात यावी. 


4) 


प्रस्तुत काम पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारित येत असल्यास संबंधित विभागाची तसेच 
महानगरपालिका व तत्सम प्राधिकरणे यांची पूर्व परवानगी घेण्यात यावी. 

सदर खरेदीसाठी उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्रमांक भांखस- 
२०१४/प्र.क्र/८२/भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.०१२.०२०१६ अन्वये प्रसिद्ध केलेल्या 
सुधारीत नियमपुस्तिकेत विहित केलेल्या कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्यात यावा. 

उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय दिनांक २४ ऑगस्ट,२०१७ अन्वये वस्तु व 
सेवा खरेदीसाठी गव्हर्नमेंट ई-पोर्टल अनुसरावयाची (GeM) मार्केटप्लेस-कार्यपद्धती व 
मार्गदर्शक सुचनांनुसारच निविदेची कार्यवाही करण्यात यावी. सदर कार्यवाही संबंधित 
अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्या स्तरावर करण्यात यावी. 

सदर कामासाठी संपूर्ण प्रक्रिया राबविताना केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे 
(CVC Guideline) तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


IOT based smart optimizer उपकरणाच्या संख्येध्ये किंवा त्या अनुषंगाने इतर 
उपकरणांच्या संख्येमध्ये बदल करावयाचा झाल्यास त्यासाठी शासनाची मान्यता घेणे 
बंधनकारक राहील. उपरोक्‍त उपकरन संबंधित संस्थेत बसविण्यापूर्वी (1519119101 पूर्वी) 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अग्निसु-२०२३/प्र.क्र.८१/प्रशा-१ 


उपरोक्त उपकरणाची संबंधित संस्थेला उपयुक्तता, आवश्‍यकता इत्यादी बाबी आयुक्‍त 
(वैद्यकीय शिक्षण) यांनी तपासाव्यात जेणेकरून द्विरूक्ती (duplication) टाळता येईल. 

७ प्रशासकीय मान्यता देताना प्रक्रियेअंती निश्चित करण्यात आळेला दर हा बाजार भावापेक्षा 
कमी असल्याबाबत आणि संबंधित सेवा पुरवठादाराने या बाबींचा इतर ठिकाणी ज्या दराने 
पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 

८) सदर IOT based smart optimizer ची गुणवत्ता व आवश्‍यक संख्या तपासणी करणे व 
त्यानंतर सदर पुरवठादाराचे देयके अदा करण्यास मान्यता देणे यांची जबाबदारी संबंधित 
अधिठाता व संबंधित कार्यकारी अभियंता (विद्युत) यांची राहील. 

९) सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर 
अंदाजपत्रकांना तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता ही सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संबंधित 
क्षेत्राच्या सक्षम अधिकाऱ्यांकडून करण्यात यावी. 

१०) तांत्रिक मंजूरी देताना राज्य दरसूचीबाह्य बाबींच्या दराकरीता शासन परिपत्रक क्रमांक - 
२०१७/प्र.क्र११/नियोजन-३,दिनांक ११.०४.२०१७ नुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

११) प्रस्तावातील dan संबंधित बाबींकरीता ई-निविदा प्रणाळीचा अवलंब करुन उद्योग, 
ऊर्जा व कामगार विभागाकडील दिनांक २४.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित 
केलेल्या सूचना विचारात घ्याव्यात. 

१२) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय, इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/ 
तां.क्र.१, दिनांक १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक 
तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

१३) विषयांकित कामाकरीता सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता लागणार नाही, 
यादृष्टीने विशोष दक्षता घेऊन काम करण्यात यावे. 

२. सदर बांधकामासाठी येणारा खर्च खालील लेखाश्ीर्षात मंजूर होणा-या निधीतून 
भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक - एच-०८ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३, वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५-विषमचिकित्सा पंचवार्षिक योजनांतर्गत 
(४२१० ००४१) ५३- मोठी बांधकामे 


३. सदर शासन निर्णय, मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक १९.०८.२०२४ रोजी 
आयोजित उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत झालेला निर्णय व त्यानुषंगाने प्राप्त इतिवृत्तानुसार 
तसेच वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक 
२०.०९.२०१९ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८, भाग-१, उप विभाग-५, अनुक्रमांक- 
१, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तिकेतील परिच्छेद क्रमांक १३४ (१) नुसार प्रशासकीय 
विभागाला प्रदान केलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अग्निसु-२०२३/प्र.क्र.८१/प्रशा-१ 


४. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९२६१७४४५४२५१३ असा आहे. हा आदेडा 


डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


) 
) 
) 
) 


९) अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, छत्रपती संभाजीनगर 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
ANIL we 


DN: c=IN, o=Personal, 
postalCode=400083, 


KO N D AJ | st=Maharashtra, 
serialNumber=FD9B93035F4DA174C 


04FA71634FE1F6AA493C78A5335F9 


8565 1F937888DF7A89, cn=ANIL 
A H | R F KONDAJI AHIRE 


Date: 2024.09.26 17:54:26 +05'30' 


(अनिल आहिरे) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) आयुक्‍त (वै.शि.), वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई 

२) महालेखाकार - 9/2 (लेखा परिक्षा /ळेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
) मुख्य अभियंता, (विद्युत) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई 
) 
) 


४) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई 
५) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (विद्युत) विभाग, मध्य मुंबई/जळगाव/पुणे/ 


छत्रपती संभाजीनगर/नांदेड/नागपूर/ 


६) अधिष्ठाता, सर ज.जी.समूह रुग्णालये, मुंबई 


अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, जळगाव 
अधिष्ठाता, बै.जी.शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालय, पुणे 


१०)अधिष्ठाता, डॉ.ऱांकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नांदेड 


११)अधिष्ठाता, इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर 
१२)अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर 
१३ 


अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, गोंदिया 


१४) अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अकोला 


१५)अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, चंद्रपूर 


१६) अधिष्ठाता, श्री.वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, यवतमाळ 
१७) जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगाव/पुणे/छत्रपती संभाजीनगर/नांदेड/नागपूर/ 


गोंदिया/अकोला//तचंद्रपूर/यवतमाळ 


१८)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१९) निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 
20) निवडनस्ती (WaT) 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अग्निसु-२०२३/प्र.क्र.८१/प्रशा-१ 


शासन निर्णय, क्रमांक : अग्निसु-२०२३/प्र.क्र.८१/प्रशा-१, दिनांक २६.०९.२०२४ सोबतचे 


परिशिष्ट“ अ” 
$. Name of Government Medical Device of | Device of | Device of | Amount in Rs. 
No. College 10OKVA | ISKVA | 30KVA 
1 | Grant Medical College, Sr. J.J. Group of 270 243 94 106227882 
Hospital , Bycilla Mumbai. 
2 | Govt. Medical College , Jalgaon 151 135 58 60480833 
3 | BJ Govt. Medical College, Pune | Oo | 190 168 102962991 
4 | Govt. Medical College & Hospital , a 165 125 81866500 
Aurangabad 
5 | Dr. Shankarrao Chavan Govt. Medical am 110 91 58403099 
College , Nanded 
a Indira Gandhi Govt. Medical College & 0 165 145 89091983 
Hospital , Nagpur 
7 | Government Medical College, Nagpur | oOo | 245 205 128565878 
| 8 | Government Medical College, Gondia | Oo | 85 105 58661690 
| 9 | Government Medical College, Akola | Oo | 135 110 70444243 
10 | Government Medical College, a 140 120 74498428 
Chandrapur 
11 | Hospital Building in premises of Shri. 10 | 145 122 77067290 
VNGM College, Yavatmal 
Total 421 1758 1344 90,82,70,817 
Digitally signed by ANIL 
A N | | KONDAJI AHIRE 
DN: c=IN, o=Personal, 
postalCode=400083, 
st=Maharashtra, 
KO N DAJ | serialNumber=FD9B93035F4DA1 
74C04FA71634FE1F6AA493C78A 
5335F98565 1F937888DF7A89, 
A H | R F cn=ANIL KONDAJI AHIRE 
Date: 2024.09.26 17:54:59 +05'30' 
(अनिल आहिरे) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


